जिल्हास्तरीय dese सनियंत्रण समिती 
स्थापन करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१८/तां.क.३ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, १५ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - २२/०६/२०२३. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.४६/तां.क.३, दिनांक - ०६/०२/२०१८. 


प्रस्तावना - 


केंद्रिय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने दिनांक २६/०९/२०१७ रोजीच्या 
अधिसूचनेनुसार dess (संवर्धन व व्यवस्थापन) नियम, २०१७ प्रकाशित केलेले आहेत. या 
अधिसूचनेतील तरतूदींनुसार दिनांक ०६/०२/१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य 
TESS प्राधिकरण गठीत करण्यात आलेले आहे. सदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, मा. मंत्री (पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल), उपाध्यक्ष, मा. प्रधान सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) हे असून संचालक 
(पर्यावरण व वातावरणीय बदल) हे प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव आहेत. तसेच सदर अधिसूचनेमधील 
नियम ५ (६) अन्वये प्राधिकरणाला सहाय्य करण्यासाठी तांत्रिक समिती व तक्रार निवारण समिती 
गठीत करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय - 


केंद्रिय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने दिनांक २६/०९/२०१७ रोजीच्या 
अधिसूचनेनूसार dess (संवर्धन व व्यवस्थापन) नियम, २०१७ प्रकाशित केलेले आहेत. या 
अधिसूचनेतील तरतूदींनुसार दिनांक ०६/०२/१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य 
वेटलॅड प्राधिकरण गठीत करण्यात आलेले आहे. सदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, मा. मंत्री (पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल), उपाध्यक्ष, मा. प्रधान सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) हे असून संचालक 
(पर्यावरण व वातावरणीय बदल) हे प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव आहेत. तसेच सदर अधिसूचनेमधील 
नियम ५ (६) अन्वये प्राधिकरणाला सहाय्य करण्यासाठी तांत्रिक समिती व तक्रार निवारण समिती 
गठीत करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य वेटलेंड प्राधिकरणाला सहाय्य करण्यासाठी 
जिल्हास्तरावर वेटलेंड समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे - 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१८/तां.क.३ 


अ.क्र. | पदनाम 

(१. जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 

२. । महानगरपालिका आयुक्‍त / मुख्याधिकारी, नगरपालिका / | सदस्य 
नगरपरिषद 

३. । जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख सदस्य 

४. । अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य 

५. | अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग सदस्य 

६. । उपवनसंरक्षक (वने), वन विभाग सदस्य 

७. । सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय सदस्य 

८. । भूवेज्ञानिक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग सदस्य 

९. | जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्‍त केलेले जिल्ह्यातील पर्यावरण क्षेत्रामध्ये । सदस्य 
विशेषत: पाणथळ क्षेत्राशी संबंधित कार्य करणाऱ्या संस्थांचे १ किंवा 
जास्तीत जास्त २ प्रतिनिधी 

१०. | ०. | प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सदस्य सचिव 


सदर समितीद्वारे पाणथळ जागा (संरक्षण व संवर्धन) नियम, २०१७ च्या कलम ७ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार विहित नमुन्यामध्ये frp डॉक्युमेंट तयार करणे, जिल्ह्यातील वेटलेंड जागेबाबत प्राप्त 
होणारे संदर्भ / तक्रारींबाबत कार्यवाही करणे, राज्यस्तरीय वेटलँड प्राधिकरणाकडून प्राप्त संदर्भावर 
अभिप्राय देणे इ. बाबत पाणथळ जागा (संरक्षण व संवर्धन) नियम, २०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात 
येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२३१३१२३७६८०४ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANJAY B 
SANDANSHIV acs 
(संजय संदानशिव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१८/तां.क.३ 


४. शासनाचे मा. मुख्य सचिव/ सर्व अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ. 

६. सर्व विभागीय आयुक्त. 

७. सर्व जिल्हाधिकारी. 

८. सर्व महानगरपालिका आयुक्त. 

९. मा. सर्व मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


